किल्ले पर्यटनाला चालना देण्यासाठी दि. ५८ ते 
२२ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत शिवनेरी 
किल्ला, ता. जुन्नर. जि. पुणे येथे महादुर्ग उत्सवाचे 
आयोजन करणेबाबत. (-Mahadurg Festivale 
Celebrating Forts of Maharashtra) 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीसी २०२२/११/प्र.क्र.६४०/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १७ नोव्हेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ऐतिहासिक कार्याची ओळख करुन देण्यासाठी व त्यांच्या 
पदस्पर्शाने पावन झालेल्या राज्यातील गड किल्ल्यांविषयी देशी-विदेशी पर्यटकांमध्ये आकर्षण निर्माण 
करण्यासाठी राज्यात दरवर्षी -महादुर्ग उत्सव« साजरा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील किल्ले पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शिवनेरी किल्ला, ता. जुन्नर. जि. पुणे येथे 
दि. १८ ते २२ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत महादुर्ग उत्सवाचे आयोजन करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. याकरीता जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येत असून समितीचे 
सदस्य खालीलप्रमाणे राहतील :- 


१. श्री. प्रविण दरेकर, मा. विधान परिषद सदस्य -सदस्य 
२. पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण -सदस्य 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे - सदस्य 
४. अधिक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, मुंबई -सदस्य 
५. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग -सदस्य 
६. उपविभागीय अधिकारी, जुन्नर -सदस्य 
७. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारण -सदस्य 
८. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी -सदस्य 
९. मुख्य अधिकारी, जुन्नर नगरपालिका -सदस्य 
१०. सहाय्यक संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग, पुणे -सदस्य 
११. श्री. जयेंद्र मोरे, नाट्य कलावंत, सातारा -सदस्य 
१२. उपसंचालक, विभागीय पर्यटन संचालनालय, पुणे -सदस्य सचिव 


२. जिल्हाधिकारी, पुणे हे सदर उत्सवाच्या आयोजनासाठी नोडल अधिकारी म्हणूनही काम 
पाहतील. 


३. सदर कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी पर्यटन संचालनालयाव्दारे १) ग्राउंड इव्हेंट, २) तंबू 
निवास व्यवस्था ३) आरक्षण व्यवस्था याकरीता विहीत स्वारस्य अभिव्यक्ती (CO) प्रक्रीया राबवून ३ 
स्वतंत्र सुयोग्य एजन्सीची नियुक्‍ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. शिवनेरी येथे शिवजयंती निमित्त दि. १८ व १९ फेब्रुवारी रोजी विविध शासकीय विभागामार्फत 
आयोजित कार्यक्रमांव्यतिरिक्‍त उत्सवादरम्यान आयोजित करावयाच्या उर्वरित कार्यक्रमांसाठी 
रु.८.०० कोटी + कर इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खर्च पर्यटन संचालनालयास 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२२/११/प्र.क्र.६४०/पर्यटन 
प्रसिध्दी अनुदानापोटी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त होणाऱ्या झेडडी-&(०२) (०४) प्रसिध्दी 
(कार्यक्रम) 384? १९४१-५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाअंतर्गत उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


ष्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१११७१७१४२१११२३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
५ A N J AY N A M D E O ee TOURISM AND 


b47b4246001ed4cObbd80c48189adea8f 
0037e8608934214, postalCode=400032, st 
A D H AV INumber=5D495C041EC26693EC8970305B3BF74FDOE430FCDS 
3917C7F440A44AC2DC6A30, cn=SANJAY NAMDEO JADHAV 
te: 2022.11.28 16:12:16 +05'30 


(संजय जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. श्री. प्रविण दरेकर, मा. विधान परिषद सदस्य 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - ५, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/, मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २? (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
४. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व Seay मुंबई 
५. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ 
७. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. जिल्हाधिकारी,पुणे. 
९. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. मा. मंत्री (पर्यटन), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११. पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण 
१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 
१३. अधिक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, मुंबई 
१४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१५. उपविभागीय अधिकारी, जुन्नर 
१६. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारण 
१७. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी 
१८.मुख्य अधिकारी, जुन्नर नगरपालिका 
१९. सहाय्यक संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग, पुणे 
२०. उपसंचालक, विभागीय पर्यटन संचालनालय, पुणे 
२१. मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक. 
२२. श्री.जिंतेद्र मोरे, नाट्य कलावंत, सातारा 
२३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग अर्थसंकल्प, मंत्रालय, मुंबई . 
२४. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


